७ महाराष्ट्र बटालीयन, राष्ट्रीय छात्र सेना, 
नाशिक च्या कार्यालयाच्या इमारतीच्या 
बांधकाम खर्चासाठी निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे २०१८/प्र.क.२९/ क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :-१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.एनसीसी/२०००/१०४६६/ 
का-५/७१८४, दि. २० जानेवारी, २०२१ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग: राछासे-२०१८/प्र.क.२९/क्रीयुसे-३, 
दि. २२ सप्टेंबर, २०२१ 
प्रस्तावना : 

७ महाराष्ट्र बटालीयन, राष्ट्रीय छात्र सेना, नाशिक यांचे कार्यालय, सन १९५४ पासून कार्यान्वित 
असून सद्यस्थितीत ते एच.टि. पी. महाविद्यालय, नाशिक यांच्या इमारतीत भाडे तत्वावर सुरू आहे. 
७ महाराष्ट्र बटालीयन, राष्ट्रीय छात्र सेना, नाशिक यांचे कार्यालसाठी उपलब्ध केलेल्या शासकीय जागेवर 
कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी सन २०२०-२१ च्या दरसुचीप्रमाणे रू. १०,७१,४४,३४२/- ( अक्षरी 
रूपये दहा कोटी एकाहत्तर लक्ष चव्वेचाळीस हजार तीनशे बेचाळीस फक्त ) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
सदर बांधकामासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय: 


७ महाराष्ट्र बटालीयन, राष्ट्रीय छात्र सेना, नाशिक यांचे कार्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी 
30 टक्केच्या मर्यादेत रू. ६.०० कोटी (अक्षरी रूपये सहा कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर बांधकामासाठी प्रशासकीय इमारत, पार्किंग सुविधा, पाणी 
सुविधा, इलेक्ट्रिफिकेडन, ड्रेनेज, स्नानगृह, प्रसाधनगृह, पाकगृह, मोटार शेड, कंपाऊन्ड/फेन्सिंग, 
प्रवेशद्वार, अंतर्गत रस्ते, पंप हाऊस, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जागेची किंमत, धोबी घाट व वातानुकूलीत 
सभागृह इत्यादी कामांसाठी खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून रू.६.०० कोटी (अक्षरी रूपये सहा 
कोटी wad) इतका निधी मंजूर व वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर बांधकामाकरीता आवश्यकतेनुसार महानगरपालिका व अन्य स्थानिक प्राधिकरणाची 
मंजूरी/नाहरकत प्रमाणपत्रे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी प्राप्त करण्यात यावीत. 

२. निधी प्रत्यक्ष वितरीत झाल्याशिवाय बांधकाम सुरू करण्यात येऊ नये 

३. यासाठी विहीत कार्यपद्धतीनुसार ई-निविदा प्रक्रीया अवलंबवण्यात यावी. 


२. सदर खर्च “४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील खर्च ०१ सर्वसाधारण शिक्षण-२०२ 
माध्यमिक शिक्षण (०४) शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) 
५३ मोठी बांधकामे (४२०२ ६२२८ )”या लेखाज्ीर्षाखाळील सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २०१८/प्र.क.२९/ क्रीयुसे-३ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. २४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील 
सूचनांना अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. यासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात 
समादेशक अधिकारी, ७ महाराष्ट्र बटालीयन, राष्ट्रीय छात्र सेना, नाशिक यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.१११८/२०२१/व्यय-५, दिनांक ०८/१२/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२११२२११६००४१३२२१ आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Madh 


७ ig! 
W. | M h k r DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, pi ICode=400032, 
st=l ashi 
25: 


82e 1d6f07c5cabf5884958ee7001 5d36b35b2c07e9700fe62ch: 
a8 1 b4b 
serial INumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1la9db4fsds9b« 
a al a 9d8067628d62bedc1 ‘Swati Madhi 
Date: 2021.12.21 16:01:56 +05'30° 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 
. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मुंबई 
२. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक, 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई/नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई/नागपूर 
१२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, नाशिक विभाग, नाशिक (संचालनालयामार्फत) 
१३. वित्त विभाग (व्यय-५)/ नियोजन विभाग (का. १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा. मंत्री (क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव. 
११. गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना. नाशिक 
१२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१ व २) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


